राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचारी यांना घरबांधणीसाठी 
बँकांमार्फत कर्ज व्यवस्था करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-०११७/प्र.क्र.२/आस्था.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १० एप्रिळ, २०१७ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील पोलीस दलाचे संख्याबळ सुमारे २,२०,००० इतके असून यामध्ये वाढ होत 
आहे. या दलापैकी पोलीस शिपाई व पोलीस यापैकी कार्यरत सहायक पोलीस निरीक्षक/ 
पोलीस हवालदार, पोलीस नाईक, पोलीस शिपाई यांची एकूण संख्या ही सुमारे १,९१,०२६ 
इतकी आहे व त्याचे एकूण दलातील कर्मचारी यांची तुलना करता ते ९२% इतके प्रमाण आहे. 
तसेच पोलीस उप निरीक्षक यांची संख्या सुमारे ७9६७ इतकी असून पोलीस निरीक्षक यांची 
एकूण संख्या जवळपास ३००० इतकी आहे. 


पोलीस कर्मचारी यांना शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध होत असले तरी शासकीय 
निवासस्थान सेवानिवृत्तीनंतर सोडावे लागत असल्याने स्वत:चे घर बांधुन घेण्यासाठी सर्व 
कर्मचारी इच्छुक असतात. कर्मचाऱ्यांना स्वतःची घरे बांधता यावीत यासाठी शासनाने घरबांधणी 
अग्निम योजना सुरु केळी आहे. या योजनेअंतर्गत मासिक वेतनाच्या २०० पट मर्यादेत घर 
बांधणी अग्निम उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तसेच, पोलीसांना स्वत:ची घरे घेण्यास सहाय्य 
हे घरबांधणी संदर्भातील कार्यवाहीस पूरक ठरेल. 


गेल्या ४ वर्षाच्या काळावधीत घर बांधणी अग्नीमाकरिता निधी उपलब्ध करुन दिला 
असता देखील आजच्या स्थितीत जवळपास ७६०० अर्ज पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे 
अग्निम मंजूरीसाठी प्रलंबित आहेत. उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेऊन यासंदर्भात विविध 
पर्यायांची चाचपणी केली असता, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांना 
बँकेकडून कर्मचाऱ्यांना पुढे कर्ज देण्यासाठी कर्ज प्राप्त होऊ शकते. राज्यातील पोलीसांची 
निवासस्थानांची मागणी, स्वत:चे निवासस्थानाबाबत मागील ३ वर्षात प्राप्त झालेले अर्ज व 
उपलब्ध झालेला निधी या बाबी विचारात घेता तसेच, बँकाकडून कर्ज घेऊन महाराष्ट्र राज्य 
पोलीस गृहनिर्माण महामंडळा मार्फत पोळीस कर्मचारी यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील पोलीस दलातील विविध संवर्गातील कर्मचारी यांच्यासाठी घर बांधणी 
अग्निमाकरिता बँकाकडून कर्ज घेऊन महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
यांच्यामार्फत WAR कर्मचारी यांना उपलब्ध करुन देण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-०११७/प्र.क्र.२/आस्था.१ 


२. महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण महामंडळास पोलीसांसाठी घरबांधणी करीता विविध 
बँकांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामधून किफायतशीर व इतर बाबी विचारात घेऊन सुयोग्य 
अशा बँकाकडून कर्ज घेण्याची व कर्मचारी यांना वितरीत करण्यासाठी परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


३. यासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी व्याजातील फरकाची रक्कम अदा करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. या प्रयोजनाकरीता नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


५. गृह विभाग, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ व पोळीस महासंचालक यांना 
उपरोक्त अनुषंगाने संयुक्तपणे करारनामा करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

६. योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता प्रशासकीय यंत्रणा (नवीन पद निर्माण न करता) 
प्राधिकृत व निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. पोलीस महासंचालक आणि पोलीस 
गृहनिर्माण कल्याण महामंडळ यांनी त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करावी. 


७. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१७०४१०१३१०४८३५२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by V. M. Bhat 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Home Department, postalCode=400032, 
h a st=Maharashtra, 
e e 2.5.4.20=5f0272b97 156a5d2812bad6725ca46fb267 


1d1da08208cfdd6677facOafd6bf2, cn=V. M. Bhat 


Date: 2017.04.10 13:13:15 +05'30' 


(व्यं. मा. भट) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळ, वरळी, मुंबई. 

सर्व पोलीस घटक प्रमुख 

व्यवस्थापकीय संचालक, सर्व राष्ट्रीयकृत व वाणिज्जिक बँका. 

प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-एक, मुंबई. 

१०) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-एक, मुंबई. 

११)महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-दोन, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-०११७/प्र.क्र.२/आस्था.१ 


१२)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-दोन,नागपूर. 
१३)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५) राज्यमंत्री गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 

१६) मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
१८)प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
20) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२१) निवड नस्ती (आस्था.१). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


